विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्दीकरिता देण्यात 
आलेल्या जाहिरातीचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०१८/प्र.क्र.१३३७/पोल-११ 
दुसरा मजला, हुत्तात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: ११ जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

दिनांक ३ मार्च, २०१६ रोजीच्या विविध दैनिक वृत्तपत्रामध्ये माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाचे 
क्रमांक आरओसी २०१५-१६/क्र. ५/७ ४७५१ दिनांक २ मार्च, २०१६ अन्वये जाहिरात प्रसिध्दीकरिता देण्यात 
आली होती. सदर जाहिरातीवर रुपये ३८१३६/- (रुपये अडतीस हजार एकडो छत्तीस फक्त) एवढा खर्च 
आला असून त्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाचे क्रमांक आरओसी 2094- १६/क्र. ५/७ ४७५१ दिनांक २ मार्च, 
२०१६ अन्वये जाहिरात प्रसिध्दी करीता देण्यात आलेली आहे. सदर जाहिरातीचे देयक रुपये ३८१३६/- 
(रुपये अडतीस हजार एकशे छत्तीस फक्त) अदा करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर वृत्तपत्रांची देयके खालील तक्त्यातील (स्तंभ-५) प्रमाणे आहेत :- 


अ.क्र. | वर्तमानपत्राचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीचा दिनांक | जाहिरातीची रक्‍कम 
१ २ ३ ४ ५ 
| दैनिक दिव्य मराठी ७०१९६१३८५६ ३ मार्च, २०१६ ३६९६/- 
(नाशिक आवृत्ती) 
२ दैनिक सामना १८९७९ ३ मार्च, २०१६ ३१९२/- 
(औरंगाबाद आवृत्ती) 
३ दैनिक सामना १८९७८ ३ मार्च, २०१६ ५०४०/- 
(मुंबई आवृत्ती) 
४ दैनिक देशोन्नती 29००१३४ ३ मार्च, २०१६ ४७०४/- 
(अकोला आवृत्ती) 
षु दैनिक सकाळ ८९२६१९ ३ मार्च, २०१६ १०४१६/- 
(पुणे आवृत्ती) 
६ पांचजन्य ००४४८० 3 मार्च, २०१६ ३०२४/- 
(अमरावती आवृत्ती) 
७ दैनिक तरुण भारत G/Mar/209§/2099 ३ मार्च, २०१६ ४२००/- 
(नागपूर आवृत्ती) 
८ । दैनिक पुण्यनगरी | ॥//१६-०३/१२०४१५ ३ मार्च, २०१६ ३८६४/- 
(कोल्हापूर आवृत्ती) 
एकूण ३८,१३६/- 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकिर्ण-१०१८/प्र.क्र.१३३७/पोल-११ 


प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी (स्तंभ-२) मध्ये नमुद ८ वृत्तपत्रांच्या (स्तंभ-५) 
प्रमाणे देयकांच्या रुपये ३८१३६/- (रुपये अडतीस हजार UHal छत्तीस फक्त) इतक्या रकमेचे धनादेश तयार 
करुन संबंधितांना त्याचे वितरण करावे. 


वरील तक्त्यामध्ये दिलेल्या दैनिकांचे देयकाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी मुख्यळलेखाश्ीर्ष २०५५ 
अंतर्गत १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१), जिल्हा पोलीस बल-२६- जाहिराती व प्रसिध्दी (२०५५ ०१६८) या 
लेखाशीर्षा अंतर्गत सन २०१७-१८ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाने वित्तीय अधिकार नियम १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-२, अ.क्र. ८ 
(नियम क्रमांक १७) नुसार विभाग प्रमुखांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११०१७३६२०१०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 


ete DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

| | p (1 aa] a [ ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f034 


S h ed mM e kh e 598cc0bc8511f0527da968636a6b9d9e1 Of0, 
cn=Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2019.01.11 17:55:42 +05'30' 


(दि. ज. ]ोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

३. संचालक, ळेखा व कोषागरे, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

७. अवर सचिव, अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय 

८. निवडनस्ती, पोल-११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


